येरवडा, पुणे येथिल पंडित जवाहरलाल नेहरु 
उद्योग केंद्राच्या स.नं.२२ ब या जागेवर महिला 
व बाल विकास भवन / अहिल्याभवन इमारत 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२४/प्र.क्र.७५(भाग-१)/का-७ अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ६ जुले, २०२४. 


वाचा:- 

१. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ दिनांक 
१७/४/२०१५, 

२. नियोजन विभाग शासन परिपत्रक क्र.ससमा२०१०/प्र.क्र.४८/का.१४६१, दि.८.१.२०२४, 

३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०.९.२०१९ , 

४. आयुकत, महिला व बाल विकास यांचे दि.२३.२.२०२४ व दि.२२.५.२०२४ रोजीचे पत्र, 

५. मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळील दि.३.७.२०२४ रोजी आयोजित उच्चाधिकार सचिव 
समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

आयुक्त, महिला व बाल विकास,पुणे यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये येरवडा, पुणे 
येथिल पंडित जवाहरलाल नेहरु उद्योग केंद्राच्या स.नं.२२ब या जागेवर महिला व बाल विकास भवन 
/ अहिल्याभवन इमारत बांधकामाबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलबध 
करुन देण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. आयुक्तालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरुन येरवडा, पुणे येथील पंडित जवाहरलाल नेहरु उद्योग केंद्राच्या स.नं.२२ ब या जागेवर 
महिला व बाल विकास भवन / अहिल्याभवन इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिनस्त येरवडा, पुणे येथील पंडित जवाहरलाल नेहरु 
उद्योग केंद्राच्या स.नं.२२ ब या जागेवर महिला व बाल विकास भवन / अहिल्याभवन इमारतीच्या 
बांधकामास उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात 
आल्याप्रमाणे रु.९७,१०,८३,८६१/- (सत्यान्नव कोटी दहा लक्ष त्र्याएंशी हजार ASS एकसष्ठ फक्त) 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.७५(भाग-१)/का-७ अ 


अटीव शार्ती:- 


१) 


इमारतीचे आराखडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/झशासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास 
अनुसरुन असण्याची खातरजमा करावी. अशा AGRA व वास्तुमांडणी आराखडयास 
शासनाचे वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेण्यात यावी. त्यानंतर संकल्पन तयार करताना 
तांत्रिकदृष्टया योग्य व सौंदर्यदृष्टया प्रेक्षणीय या बाबींची जबाबदारी शासनाच्या 
वास्तुशास्त्रज्ञाची राहील. 

इमारती बांधकामाच्या प्रस्तावामध्ये सोलार यंत्रणेचा वापर करण्यात यावा. यासाठी राज्य वा 
केंद्र शासनाच्या उपलब्ध योजनांचाही योग्य तो लाभ घेण्यात यावा. 

इमारम बांधकाम करण्यापूर्वी विद्युतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विद्युत व 
स्थापत्यांच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुरी घेण्यात यावी. 
कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य, अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवऱ्यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेश्ी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांनी करावी. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णयांनुसार सदर काम वेळेत पूर्ण होईल याबाबतची 
दक्षता घेण्यात यावी जेणेकरुन सदर कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता 
लागणार नाही. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्टया मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात ASS. 


१०)सदर कामास बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


११) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इनव्ही२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दि.१०.१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


१२)सदर कामाचा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा. 


१३) 


१४) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, झासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.७.७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करावी. 

तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक 
क्र.२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


१५)शासनाची भाडयाच्या जागेत असलेली कार्यालये सहमती दिलेल्या मंजूर इमातीमध्ये 


१६) 


आणण्याचा प्रयत्न आयुक्‍त, महिला व बाल विकास पुणे यांनी करावा. 
जुन्या इमारतीबाबत खालील प्रमाणे सूचनादेण्यात येत आहेत. 
> जुन्या इमारतीचा पूर्ण अथवा पूरक वापर करावा. 
> मोडकळीस आलेल्या इमारतीचे पाडकाम करण्याची कार्यवाही ही स्ट्रक्वळ ऑडिट 
करुन, सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.७५(भाग-१)/का-७ अ 


> इमारतीचे पाडकाम करण्याची आवश्‍यकता नसल्यास संबंधीत जिल्हयाच्या 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे जुनी इमारत सुपुर्द/जमा करावी. 
> संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडून जून्या इमारतीचा योग्य विनियोग करण्यात यावा. 


२. सदर बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक ४२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील 
भांडवली खर्च,०२ समाज कल्याण, १०३ महिला कल्याण, (००)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२३५ 
०२५१) ५३, मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिळा, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, परिच्छेद 
क्र.१३४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि.३.७.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७०६१५०७३९७८३० असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by VILAS RAMDAS 


V | LAS RA M DAS BN: GN = VILAS RAMDAS THAKUR, C = 

THAKUR OF MAHARASHTRA, OU= WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2024.07.08 15:24:02 +05'30' 


(वि.रा. ठाकूर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२, 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
५) मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


ल 


£39) 


सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा) (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे, 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे-१, 
१०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे-१, 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
१३) कार्यासन अधिकारी (विनिमय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
) 
) 


S 


(३ 


vo 


१४) कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५) निवड नस्ती (का-७ ओ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


ey OS ammeter. _| 
e EES 2 वरिल च मळ NSHEEr ____ ot 
iSr. | Particulars of Scope Unit Rate Norms 3 _Cost Rs. 7 
No. Rs Per Component Wise! Total 


___|(Samt/Meter/LumpSum ete), | 
sf i) Building proper (Built Up Area - Sq.m) (Basement+G+12) | e = 
|Research and Training Floors i | eae \e 

|Groung Floor 


30,000 5,39,25.000 


§,39,25,000 


| is Floor 


fs venth Floor 


1797.50 Isq.M .M 30,000 5,39,25,000 
30,000 5,39,25,000 


| {Second Floor _ 8१.॥ अता 30,000 5,39,25,000 
व्हि a Floor 50/Sq.M ss 5... 30,000 5,39,25,000 
| [Fourth Floor 1797.50|Sq.M | 30,000 5,39,25,000 
| |Fifth Floor 1797.50|Sq.M | 30,000 5,39,25,000 
© ae कळ saw | 20000 
| Sixth Floor 1797.50 30,000 5,39,25,0 

| 

| 


{Eighth Floor 


| पला) Floor 
Sa? चा 
| कवळ = __} intemal &) | 20590 
Mais oF External | र [sx of (A1) | 3,23,55,000! 
i |Fire Fighting Arrangements etc | @800/Sq M [ 1 43,80,000 
It 2 a eae ae TL २७० ____1.00.00.000 
‘Air Conditioning ei | eee कि२३8ीी व्र » “3p L.S. __ 90.00,000) 
|AV Room. Area Lighting, Pump. Generator etc i LS 25,00,000, 
Got —— f co ळे एक 20.00.00] | 
MSE-OCL Supply Charges Si —— Swe) ee Te 
1508159581 1200 1 a ~ a ¢ Ls! ——=«*S 00,000 
| जुल पण. . वकक. Sub Total (2) : = 


->4---—_—— EE 


3 |Water Supply & Sanitary Works 2,69,62,500 
| 4 [Furniture 1035958 x 70%= 12582.50 | 5,000] 
ia oa 
(B) |MiSCELLANEOUSITEMS ii... xe 


| “TGompound Wall & Gate (Rmi) si To 37]am 8.000] 26,9800 
| = Main Storage 100000] Ltrs 23 23,00,000 


| 


4.5% of (A1) 2.42,66,250 | 


Interna! Road, Land Development, Parking, Land 
Scaping, Soil Investigation etc. 


| वि... “1 20.70. SubTotal(B)  ।  2,92,62,250 । 
| a Ne व Project Cost (P) = (A)+(B) 75,65,84,750 


! 
ie i 
. (८) PROVISIONS । 
21 ee 
(ii) GST = on (P) = 85,255 


(iii) Price Escalation 5% on (P) 


(iv) Labour Insurance 1% on (P) 


1,13,48,771 


त ae | — न — ——___. — 6 “कॅणप?पपपापा- 
| =a : Sub Total (D) Canal । 


: : z TFA SST ORRRBVEET (ro) ळा ara clapton ज्र 
m1 Bit ce hs TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 97,10,83,864 
a ee aa षः Say Rs. Lakhs 9710.84 = 


1 Bldg Civil (A1) = Rs ___ 30,000 /Sqm 
2 8109 Civil, Elect, Water Supply, Furnigure (A) “= Rs _____40,463 /Sqm 
3 Total (A + B) ‘= Rs ___ 42,091 /Sqm 


